सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३ ९ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे - ३२ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

२३१३ 
ते 

२३१५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २३१५ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२३४२ 


औ . भाग १-३९ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई - ३२ . 
दिनांक २० / ० ९ / २०२२ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्र . टिपीएस -३०२२ / ८० / प्र.क्र . - २० / २०२२ / नवि - ३०.- ज्याअर्थी , 
सिल्लोड नगरपरिषदेची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन 
नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस- ३०११ / ९ ५ ९ / प्र.क्र .१५४ / 
२०११ / नवि -३० , दि . २७ / ० ९ / २०१३ अन्वये मंजूर केली ती दिनांक २७ / १० / 
२०१३ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर केली आहे ; 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ६४ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ६५ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२३१३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे सिल्लोड येथील 
सर्व्हे क्र . २५५ ( पै . ) मधील ६.९९ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिल्लोड नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण 
करुण उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्याचा प्रस्ताव दि . १८/११/२०२१ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजूरीकरिता 
सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असा 
करण्यात आला आहे ) . 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे अभिप्राय विचारात घेतल्यांनतर 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्यअर्थी , आता उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या 
वर्षातील बाजारमुल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण 
रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमुल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली 
अधिमुल्याची ५० % रक्कम रु .१,७४,७५० / - सहायक संचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद शाखा , औरंगाबाद यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . १७/०६/२०२२ 
रोजी जमा केलेली आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % 
अधिमुल्याची रक्कम रु .१,७४,७५० / - दि . १७/०६/२०२२ रोजी सिल्लोड 
नगरपरिषद , जि . औरंगाबाद जमा केलेली आहे . 


२३१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

NOTIFICATION 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Urban Developmnt Department 
Madam Kama Marg , 

Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai - 400032 Dated : 20/09/2022 


आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ चे उपकलम 
( २ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन उक्त 
फेरबदल प्रस्ताव काही अटीसापेक्ष मंजूर करीत असून त्याअनुषांगाने , उक्त 
विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या 
नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


नोंद 

“ मौजे सिल्लोड येथील सर्व्हे क्र . २५५ ( पै . ) मधील ६.९९ हेक्टर क्षेत्र 
कृषी विभागातून वगळून खालील अटीसापेक्ष रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


अट क्र . १ : - प्रस्तावाखालील जागेचा विकास करतांना , एकत्रिकृत 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन , एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीमधील तरतदीनुसार १० % खुल्या जागे व्यतिरिक्त १० % सुविधा 
क्षेत्र ( Amenity Space ) प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहिल . 


अट क्र . २ : - पायाभुत सुविधा जमीन मालक / विकासकर्त्यांनी स्वखर्चाने 
विकसित करणे बंधनकारक राहील . 

टिप : 

अ ) प्रस्तुतची अधिसूचना प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणा - या भाग 
नकाशा क्र . टिपीएस- ३०२२ / ८० / प्र.क्र .२० / २०२२ / नवि -३० सह नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयांमध्ये अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

१ ) सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 

२ ) सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा , औरंगाबाद . 
३ ) मुख्याधिकारी , सिल्लोड नगरपरिषद , जि . औरंगाबाद 
ब ) सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / 
नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


J 


वीणा मोरे , 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


भाग १ - पुरवणी 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 3022 / 806 / CR – 20 / 2022 / UD - 30 : 
Whereas , the Revised Development Plan of Sillod Municipal 
Council ( hereinafter referred to as " the said Development 
Plan ” ) has been sanctioned under section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as the said Act ) by the Government 
in Urban Development Department vide Notification No. TPS 
- 3011 / 959 / CR – 154 / 2011 / UD - 30. dated 27/09/2013 
which has been come into force from dated 27/10/2013 
( hereinafter referred to as the “ said Notification ” ) ; 


9 


And whereas as per the said Development Plan 
proposal , the area admeasuring 6.99 Ha . bearing Survey 
No.255 ( Pt . ) of Village Sillod is included in Agriculture Zone 
( hereinafter referred to as the said Land ” ) ; 

66 


And whereas , the Sillod Municipal Council being a 
Planning Authority , after following the legal procedure under 
sub – section ( 1 ) of Section 37 of the said Act , has submitted 
a proposal for modification in the said Development Plan so 
as to delete the said Land and to include the land so released 
in Residential Zone to the Government vide letter dated 

18/11/2021 ( hereinafter referred to as the said Proposed 

Modification " ) , 


And whereas , after making necessary enquiries and 
after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune , the Government is of the opinion that it is 
necessary to sanction the said Proposed Modification to the 
said Land , with some conditions ; 


And whereas , the land owner of the said Land , has 
deposited 50 % the Government share of 5 % premium amount 
as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual 
statement of rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the 
Government Treasury vide challans Rs.1,74,750 / - , Dt . 15/06/2022 , 
through the Assistant Director of Town Planning . 
Aurangabad . Branch , Aurangabad and the remaining 50 % 

of the 5 % premium amount of Rs.1,74,750 / - has been deposited 
with the Sillod Municipal Council , Dist . Aurangabad , Date 
17/06/2022 ; 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
२३१५ 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

२ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी यांजकडून 

वाचा : - १ ) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , मानवत जि . परभणी 
यांचे पत्र जा.क्र.सनिमा / क -२ / गोगलगांव / कृउबास / ५४७ / २०२१ दि . १७ / ११ / 

२०२१ . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred 
under sub section ( 2 ) of Section 37 of the said Act and all 
other powers enabling it in that behalf , the State Government 
hereby sanctions the said Proposed Modification to the said 
Land , with some conditions as described below “ In the 
Schedule of modifications appended with the said Notification 

, after the last entry , the following new entry shall be inserted 
viz : 


ENTRY 


66 

‘ The area admeasuring 6.99 Ha . bearing Survey No. 255 
( Pt . ) of village Sillod is deleted from Agriculture Zone and 
included in Residential Zone as shown on plan , subject to 
following conditions - 


Condition No.1 : - While developing the land under 
proposal , 10 % Amenity Space should be provided in addition 
to 10 % open space , as per the provisions of Unified 
Development Control and Promotion Regulations . 


Condition No. 2 : - It is mandatory for Land owner / 
Developer to develop basic amenities at his own cost . 


02. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification 
shall be made available for inspection by the general public 
during office hours on all working days at the following offices 
for a period of one 


i ) The Joint Director of Town Planning . Aurangabad 
Division , Aurangabad . 


ii ) The Assistant Director of Town Planning , 
Aurangabad Branch , Aurangabad . 


iii ) The Chief Officer , Sillod Municipal Council , 
Dist . Aurangabad . 


03. This Notification shall also be available on the 
Government Website at www.maharashtra.gov.in ( Acts & 
Rules ) 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra . 


Veena More 

Under Secretary to Government . 


२ ) चेअरमन , गोगलगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म . 
गोगलगांव यांचा अर्ज व सोबत संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दि . ८ / 
१०/२०२१ मधील ठराव क्र . २ ची प्रत जोडलेली आहे . 


३ ) तहसिलदार , मानवत यांचे दि . १४/१०/२०२१ रोजीच्या पत्राची प्रत व 
सोबत मानवत तालुक्यातील गावांची यादी जोडलेली आहे . 


४ ) सरपंच / ग्रामसेवक , ग्रामपंचायत , गोगलगांव ग्रामपंचायत , गोगलगांव 
यांचा दि . २६/०१/२०२० रोजीचा ठराव . 


५ ) सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानवत यांचे पत्र जा . क्र . 
३३० / २०२१-२२ दि . ११/१०/२०२१ रोजीचे व त्या सोबत संचालक मंडळ 
सभा दि . २२/१०/२०२१ मधील ठराव क्र . १२ ची सत्यप्रत जोडलेली आहे . 


६ ) मुख्य प्रशासक कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सेलू जि . परभणी यांचे 
पत्र जा . क्र . ३१८/२०२१ दि . १७/११/२०२१ . 


७ ) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनीयमन ) अधिनियम , 
१ ९ ६३ चे कलम ४ ( ३ ) मधील तरतूद . 


क्र . जिउनिप / निवडणूक / कृउबास मानवत / गोगलगांव / समावेश / २६ ९९ / 
२०२२ दिनांक १८ / ०७ / २०२२- ज्याअर्थी , सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , मानवत जि . परभणी यांनी सदर्भ क्र .१ अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती , मानवत जि . परभणी या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात गोगलगांव 
हे गांव जोडणेसाठीचा प्रस्ताव या कार्यालयात सादर केलेला आहे . 


ज्याअर्थी , चेअरमन गोगलगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
म . गोगलगांव याचा अर्ज व त्या सोबत गोगलगांव हे गांव कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती , सेलू ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानवत ला 
जोडणेसाठी चा संचालक मंडळ सभा दि . ८/१०/२०२० मधील ठराव क्र . २ 
ची प्रत जोडलेली आहे . 


ज्याअर्थी , सरपंच / ग्रामसेवक , ग्राम पंचायत गोगलगांव यांनी दिनांक २६ / 
०१/२०२० च्या सभेतील ठराव क्र . ८ ची प्रत ज्या मध्ये नमूद केले आहे की , 
गोगलगांव हे गांव मानवत तालुक्यात असल्यामुळे गोगलगांव हे गांव या 
अगोदर सेलू मार्केट कमिटीला जोडलेले आहे . मानवत हे शहर दळणवळणाच्या 
सोयीचे आहे सर्व व्यवहार मानवत तालुक्यात असल्यामुळे या गावाचा 
व्यवहार मानवत तालुक्यात असल्याने सर्व सोयीस्कर आहे . 


ज्याअर्थी , सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानवत यांचे पत्र 
क्र .३३० / २०२१-२२ दि . ११/१०/२०२१ रोजीचे व त्या सोबत संचालक मंडळ 
सभा दि . २२/१०/२०२१ मधील ठराव क्र . १२ ची सत्यप्रत जोडलेली आहे . 
सदरील ठरावात नमूद आहे की , १. गोगलगांव , २ मंगळूर पा . प . हि गांवे 
मानवत तालूक्यातील असल्यामुळे सदरील दोन्ही गांवे मानवत बाजार 
समितीच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात यावे . 


२३१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

कार्यालय 

गावाचे नाव 


ज्याअर्थी , मुख्य प्रशासक कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सेलू जि . परभणी 
यांनी सदर्भ क्र .६ च्या पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे की , गोगलगांव 
हे गांव मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात जोडण्यास 
काहीही हरकत नाही . 


त्याअर्थी , गोगलगांव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सेलू जि . परभणी 
या बाजार समिती मधून वगळून कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानवत जि . 
परभणी या बाजार समितीशी संलग्न करणेसाठी अंतरिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ मधील 
तरतुदी नुसार खालील प्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे . 

अंतरिम अधिसूचना 

मी , उमेशचंद्र प्र . हुशे , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
१ ९ ६३ चे कलम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त अधिकारनुसार कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती , सेलू जि . परभणी च्या कार्यक्षेतील गोगलगांव हे गांव कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती , मानवत जि . परभणी च्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करणेसाठी 
अंतरिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोगलगांव हे गांव कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानवत जि . परभणी 
च्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करणेसाठी कुणाची हरकत अथवा आक्षेप असल्यास 
सदरच्या अधिसुचनेच्या तारखेपासून ( ३० ) दिवसांचे आत लेखी हरकत व 
आक्षेप या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत . दिलेल्या मुदतीत लेखी 
हरकत अथवा आक्षेप या कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास कोणाचेही काहीही 
म्हणने नाही हे गृहीत धरुन गोगलगांव हे गांव कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 
मानवत जि . परभणी या बाजार समिती ला संलग्न करणेसाठी पुढील 
कायदेशिर प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल . 


सदरची अंतरिम अधिसूचना आज दिनांक १८/०७/२०२२ रोजी माझ्या 
सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित करण्यात येत आहे . 


उमेशचंद्र प्र . हुशे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी . 


३ 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , लातूर यांजकडून 
वाचले : - १ ) ग्रामविकास मंत्रालय , मुंबई यांचा ड्रोन द्वारे सर्व्हेक्षण करणे 
बाबतचा दिनांक २२ / ०२ / २०१ ९ रोजीचा शासन निर्णय 


२ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक- १२/११/२०२० 


३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक - २५/०१/२०२१ . 

४ ) उप अधीक्षक भूमी अभिलेख , अहमदपूर यांचा दि . २१/०४/२०२२ 
रोजीचा प्रस्ताव . 


अधिसूचना 

विषय : - ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणे बाबत . 
मौजे - गुग्दल , गंगाहिप्परगा , हग्दल , केंद्रेवाडी तालूका- अहमदपूर , 
जिल्हा - लातूर , 

क्र .२४२४ न.भू. / ड्रोन सर्व्हे / प्रख्यापन / २०२२.- लातूर जिल्ह्यातील तालूका 
अहमदपूर येथील मौजे - गुग्दल , गंगाहिप्परगा , हग्दल , केंद्रेवाडी या गावाचे 
ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी काम पूर्ण झाले आहे . त्या अनुषांगाने मा . 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य पुणे यांचे 
कडील दिनांक २५/०१/२०२१ रोजीच्या परिपत्रका अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी सदर गाव खालीलप्रमाणे नमूद सज्जामध्ये 
समाविष्ट करुन परिरक्षणास घेण्याबाबत याद्वारे अधिसुचित करीत आहे . 


अ . 
क्र . 

१ 


9 


४ 


३ उप अधीक्षक भूमी 
| अभिलेख अहमदपूर 


२ 


अ . 

क्र . 

१ 


१ 


३ 


३ 


गुग्दल 

गंगाहिप्परगा 


हग्दल 


४ 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , लातूर यांजकडून 

वाचले : - १ ) ग्रामविकास मंत्रालय , मुंबई यांचा ड्रोन द्वारे सर्व्हेक्षण करणे 
बाबतचा दिनांक २२ / ०२ / २०१ ९ रोजीचा शासन निर्णय 


कार्यालय 


केंद्रेवाडी 


२ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक - १२/११/२०२० 


२ 


३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक - २५/०१/२०२१ . 


उप अधीक्षक भूमी . 

| अभिलेख , निलंगा 


४ ) उप अधीक्षक भूमी अभिलेख , अहमदपूर यांचा दि . २५/०२/२०२२ 
रोजीचा प्रस्ताव . 


- 


भाग १ - पुरवणी 

समाविष्ट शेरा 
करावायाचा सज्जा 


४ 


लातूर . 

क्र . २४०८ / न.भू. / ड्रोन सर्व्हे / प्रख्यापन / २०२२ - लातूर जिल्ह्यातील 
तालूका निलंगा येथील मौजे - बेंडगा , बोटकूळ , बोळेगाव ( खु . ) या गावाचे 
ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी काम पूर्ण झाले आहे . त्या अनुषांगाने मा . 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्यपुणे यांचे कडील 
दिनांक २५/०१/२०२१ रोजीच्या परिपत्रका अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी सदर गावांमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद सज्जामध्ये समाविष्ट 
करुन परिरक्षणास घेण्याबाबत याद्वारे अधिसुचित करीत आहे . 


किनगाव 


जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , लातूर . 


अधिसूचना 

विषय : - ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणे बाबत . 
मौजे - मौजे - ढोबळेवाडी , अंबुलगा ( वि . ) पालापूर तालूका - निलंगा , जिल्हा 


गावाचे नाव 


५ 


३ 

ढोबळेवाडी 
पालापूर 

अंबुलगा ( वि . ) 


समाविष्ट शेरा 


करावायाचा सज्जा 


४ 


औराद 

कासार शिरसी 


५ 


जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
२३१७ 


५ 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , लातूर यांजकडून 

वाचले : - १ ) ग्रामविकास मंत्रालय , मुंबई यांचा ड्रोन द्वारे सर्व्हेक्षण करणे 
बाबतचा दिनांक २२ / ०२ / २०१ ९ रोजीचा शासन निर्णय 


२ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक - १२/११/२०२० 


३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक - २५/०१/२०२१ . 


४ ) उप अधीक्षक भूमी अभिलेख रेणापूर यांचा दि . १७/०५/२०२२ 
रोजीचा प्रस्ताव या कार्यालयात प्राप्त दिनांक १२/०७/२०२२ . 


अधिसूचना 

विषय : - ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिक्षणास घेणे बाबत . 
मौजे - मौजे - लखमापूर , आसराचीवाडी , डिघोळ देशपांडे , आनंदवाडी , 
धवेली , लहानेवाडी तालुका - रेणापूर , जिल्हा - लातूर . 

क्र .२६० ९ भू.न. / ड्रोन सर्व्हे / प्रख्यापन / २०२२- लातूर जिल्ह्यातील तालूका 
रेणापूर येथील मौजे - लखमापूर , आसराचीवाडी , डिघोळ देशपांडे , आनंदवाडी , 
धवेली , लहानेवाडी या गावांचे ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी काम पूर्ण झाले 
आहे . त्या अनुषांगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , 
म . राज्य पुणे यांचे कडील दिनांक २५/०१/२०२१ रोजीच्या परिपत्रका 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी सदर गावांमध्ये खालीलप्रमाणे 
नमूद सज्जामध्ये समाविष्ट करुन परिरक्षणास घेण्याबाबत याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे . 


अ . 

क्र . 

q 


१ 


४ 


५ 


६ 


कार्यालय 


२ 


गावाचे नाव 


३ 


लखमापूर 

आसराचीवाडी 


उप अधीक्षक भूमी - डिघोळ देशपांडे 

अभिलेख रेणापूर 


आनंदवाडी 
धवेली 

लहानेवाडी 


- 


समाविष्ट 
करावायाचा सज्जा 


४ 


शेरा 


५ 


जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , लातूर . 


६ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड यांजकडून 

अधिसूचना 

क्र . प्रशासन / व्यंकटेश ना . प . / नोंदणी / ३६२८/२०२२ - जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
व्यंकटेश नागरी सहकारी पत संस्था म . बर्दापूर ता . अंबाजोगाई जि . बीड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / 
आरएसआर / सीआर / १६७ / २०२२ दिनांक २ ९ जूलै , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती 
संस्था ” उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


७ 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड . 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ : 

क्रमांक : प्र.छा.स. / प्रा.यो . औरंगाबाद / कलम -२० ( ४ ) / मौजे सहजापूर ता . 
औरंगाबाद गट क्र . २१ ते २४ , २६ , २७ , २ ९ , ३० / सहसंनर औ / १५५ ९ 
दिनांक : १६.० ९.२०२२ 


ज्याअर्थी , औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारीत प्रादेशिक योजना ( यात 
यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ वर महाराष्ट्र 
अधिनियम ३७ वा ) ( यात ज्यास उक्त अधिनियम असे उलेखिलेले आहे ) चे 
कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विभाग क्र . टिपीएस -३००७ / 
११४ ९ / प्र.क्र .२८४ ( अ ) / नवि- ०३ दि . २४ जुलै २०१२ अन्वये मंजूर झाली 
असून ती दि . ३० ऑक्टोबर २०१२ पासुन अंमलात आली आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना " असे उल्लेखिलेला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावानुसार मौ . 
सहजापूर ता . जि . औरंगाबाद येथील गट नं . २१ ते २४,२६,२७,२ ९ व ३० 
मधील क्षेत्र १३.२२ हे . या जमिनी शेती विभागात प्रस्तावित आहेत . ( यापुढे 
ज्यास " उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखिलेला आहे ) ; 


२३१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये 
उक्त अधिनियमांचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणा - या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमांचे 
कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र .टिपीएस -१८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ / नवि 
१३ दि . ०६.०५.२०१५ व शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ / 
नवि -१३ दि . ०४.०१.२०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिले आहेत ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " असे उल्लेखिलेला आहे ) व त्या अनुषंगाने 
शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे ; 

" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त क्षेत्र रद्द करुन त्या खालील जागा रहिवास 
विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी समिती " 
चे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २० चे उप कलम 
( २ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्र शेती विभागातून वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे 
आवश्यक होते . ( यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे उल्लेखिलेला आहे ) 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमांचे कलम १५१ पोट 
कलम ( १ ) अन्वये निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ / नवि -१३ दि . 
११.०६.२०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , कलम २० ( ३ ) व कलम २० ( ४ ) खालील 
अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांचया कलम २० चे पोटकलम ( ३ ) 
च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक , नगर रचना औरंगाबाद विभाग यांनी सूचना 
क्र . निर्णय क्र . प्र.छा.स. / प्रा.यो . औरंगाबाद / कलम २० ( ३ ) / मौजे सहजापूर 
ता . औरंगाबाद / गट क्र . २१ ते २४,२६ , २७ , २ ९ , ३० / सहसंनर औ / ११८८ , 
दि . १४ जुलै २०२२ अन्वये नागरीकांच्या हरकती / सुचना मागविण्यासाठीची 
नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 
दि . २१-२७ जुलै २०२२ रोजी पृष्ठ क्र . २०६३ ते २०६६ वर व दैनिक 
सांजवार्ता दि . २३.०७.२०२२ , टाईम्स ऑफ इंडीया दि . २४.०७.२०२२ 
रोजी प्रसिध्द केली आहे व उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून 
विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणा - या सुनावणी देण्याकरिता 
व त्यावरील अहवाल सदस्य सचिव यांना सादर करण्यासाठी सहाय्यक 
संचालक , नगर रचना , शाखा औरंगाबाद यांना " अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ( यापुढे " उक्त अधिकारी " असे उल्लेखिलेला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आता उक्त कलम २० ( ३ ) च्या सूचनेच्या अनुषंगाने 
उक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा 
यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 
सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदर प्रकरणी प्रस्ताव छाननी समितीची बैठक 
दि .०५.० ९ .२०२२ रोजी झालेली असून त्यात कलम २० ( ३ ) ची सूचना 
स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले बाबतची देयकाची रक्कम तसेच अधिमूल्यांचा 
संबंधिताकडून शासकीय कोषागरात भरणा करुन घेऊन त्याअनुशंगाने 
सदस्य सचिव यांनी कलम २० ( ४ ) अन्वयेची अंतिम अधिसूचना निर्गमित 
करणेची कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय प्रस्ताव छानणी समितीने 
घेतलेला आहे . सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा यांचेकडून 
पत्र क्र . १५ ९ १ दि . १३.० ९ .२०२२ अन्वये अभिप्राय प्राप्त झालेला आहे व 
संबंधीतांनी प्रसिध्दी देयक रक्कम व अधिमूल्य रक्कम भरणा शासकीय 
कोषागारात केला आहे , 


आता , त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने दि . ११.०६.२०१५ चे अधिसुचनेन्वये 
प्रदान केलेल्या उक्त अधिकरानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट 
कलम ( ४ ) अन्वये सहासंचालक , नगर रचना औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त 
प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दि . २४ जुलै २०१२ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनूसुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे 
बदलाच्या नोंदीची समावेश करण्यात येत आहे : 

नोंद 

औरंगाबाद मंजूर सुधारीत प्रादेशिक योजनेतील मौ . सहजापूर , ता . 
व जि . औरंगाबाद येथील धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २११ 
रस्त्यालगत गट क्र . २१ ते २४,२६ , २७ , २ ९ , ३० मधील १३.२२ हे क्षेत्राचा 
वापर सोबतच्या नकाशामध्ये दशविल्यानुसार शेती विभागातून वगळून त्याखालील 
क्षेत्र खालील अटीवर रहिवास विभागात समाविष्ट करणे , असा बदल्यात 
येत आहे . 


१. शासनाच्या दि . ०४.०१.२०१६ शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या 
सहापत्रात नमुद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सदर जागेचा विकास 
करणे बंधनकारक राहील . 


२. विषयाधीन जागेचे विकसन करतांना व विकास पश्चात तेथील 
पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता 
योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक 
राहील . 


३. विषयाधीन जागेत Rain water Harvesting तसेच Wa 
ter Recycling ( पाण्याचा पुर्नवापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनी विकसन करतांना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


४. उक्त क्षेत्राचा विकास करते वेळी मंजूर औरंगाबाद प्रादेशिक 
योजने करिता लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडाव्या 
लागणा - या संवैधानिक १० टक्के सुविधा क्षेत्र ( Amenity Space ) सोडणे 
बंधनकारक आहे . 


५. विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचा 
विकास करतांना प्रति हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 
विकसीत रेखांकनातील भूखंड धारकाने भुखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक 
राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देतांना पडताळणी करण्यात 
यावी . 


६. जागेवर विद्यमान डांबरी रस्ता सार्वजनिक सुविधा जसे नर्सरी 
शाळा , दैनंदिनी वस्तूची दूकाने , आरोग्य केंद्रे पाणीपुरवठा योजना इ . 
जागेवर विकसीत करणे आवश्यक आहे . 


७. जागेवर डोंगराच्या कडेने संरक्षिक भिंत तसेच इतर सुरक्षेचे 
उपाय करणे आवश्यक राहील . 


औरंगाबाद विभाग 


८. प्रस्तावातील संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम घेण्यात येईल 
तथापि बांधकाम परवानगी देतांना जागेवरील परिस्थीती विचारात घेऊन 
निर्णय घेण्यात यईल . 


९ .१ः ५ पेक्षा जास्त तीव्र उताराची जागा वगळून बांधकाम परवानगी 
अनुज्ञेय राहील . 


१०. उक्त क्षेत्रात जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे 
प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन 
राहतील . औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सदर बाबीवर 
नियंत्रण ठेवावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

Government of Maharashtra 

By Urban Development Department , 

Office of the Joint Director of Town Planning , Aurangabad 
Division , Aurangabad MBC Tower , 2nd floor , Near Baba 
Petrol Pump , Adalat Road , Auurangabad 431001 
( Maharashtra ) 

NOTIFICATION 


क अभिन्यास अंतिमः मंजूर झाल्यावर 

सुमारे ४० टक्के मुलभूत सुविधा 
पूर्ण झाल्यावर 

सुमारे ६० टक्के मुलभूत सुविधा 
पूर्ण झाल्यावर 

सुमारे ६० टक्के मुलभूत सुविधा 
पूर्ण झाल्यावर 

१०० टक्के मुलभूत सुविधा 
पूर्ण झाल्यावर 


ख 


ग 


घ 


ड 


एकुण २५ टक्के भुखंड 
विक्री अनुज्ञेय राहील 
एकुण ५० टक्के भुखंड 
विक्री अनुज्ञेय राहील 
एकुण ७५ टक्के भुखंड 
विक्री अनुज्ञेय राहील 
एकुण ९ ० टक्के भुखंड 
विक्री अनुज्ञेय राहील 
एकुण १०० टक्के भुखंड 
विक्री अनुज्ञेय राहील 


११. अभिन्यासात समूह गृह बांधणी योजना विकसित करावयाची असल्यास 
अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळ्यांच्या विक्रीवर , वरील टप्प्यांप्रमाणेच 
बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा औमप्रविप्रा औरंगाबाद 
सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही . वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजूरी व अकृषिक 
परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ 
खालील कार्यालयात कामाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
१. जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


२. सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा , औरंगाबाद . 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध आहे . 


( सु . ल . कमठाणे ) 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती 

तथा 


सहसंचालक , नगर रचना 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


२३१ ९ 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 
No. P.S.C./R.P.Aurangabad/Section-20(4)/ Mauze Sahajapur , 
Tal . & Dist . Aurangabd / Gut No. 21 to 24 , 26 , 27 , 29 & 30 / JDTP 
Abad / 1559 Dt . 16/09/2022 . --- 


66 

Whereas , the Revised Regional Plan of Aurangabad 
District ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) 
has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department's Notification No. TPS - 3007 / 1149 / 
CR - 284 ( a ) / UD - 30 , dated 24nd July , 2012 under section 15 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Maharashtra Act . No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) and has come into force with effect from 
the 30th October , 2012 ; 


And whereas , as per the proposals of the said Regional 
Plan , the land bearing Gut No.21 to 24,26,27,29 & 30 area 13.22 
Ha . of Mauze Sahajapur Tq.Aurangabad ( hereinafter referred 
to as “ the said Area " ) ; 


And whereas , the Government vide Resolution No. 
TPS - 1815 / CR49 / 15 / UD - 13 / Dt . 06.05.2015 and Resolution No. 
TPS - 1815 / CR49 / 15 / UD - 13 / Dt . 04.01.2016 ( hereinafter referred 
to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under section 154 of the said Act , regarding the 
procedure to be followed under section 20 of the said Act , for 
making changes in the use of land in the areas of sanctioned 
Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal 
Scrutiny Committee " 


And whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " 
constituted under the said Government Resolution , was of 
the opinion that , the said area included in Regional Plan should 
be deleted from Agriculture Zone and included in Residential 
Zone and accordingly it was necessary to modify the said 
Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said . 
modification " ) in accordance with the provisions of sub 
sections ( 2 ) of section 20 of the said Act , subject to some 
conditions : 


And whereas , as per the provision of sub section ( 1 ) of 
section 151 of the said Act , Government vide notification 
No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dt.11 / 6 / 2015 has delegated the 
powers under section 20 ( 2 ) , section 20 ( 3 ) & section 20 ( 4 ) of 
the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


२३२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ भाग १- पुरवणी 

Aurangabad is deleted subject to the following conditions 
from Agriculture Zone and included in Residential Zone as 
shown on the plan , 


And whereas , in pursuant to the above , a notice bearing 
No. P.S.C./R.P . Aurangabad / Section - 20 ( 3 ) / Mauze Sahajapur 
Tq.Aurangabad , / Gut No.21 to 24,26,27,29 & 30 / JDTP - Abad / 
1188 , Dt . 14 July , 2022 regarding the proposed said modification 
under subsection ( 3 ) of the section 20 of the said Act , was 
published by the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad which appeared in the 
Maharashtra Govt . Gazette , part - 1 Aurangabad Division 
Supplement dated July 21-27 , 2022 on page no . 2063 to 2066 
and Daily Sanjwarta Dt.23.07.2022 , Times of India 
Dt.24.07.2022 for inviting suggestions and / or objections 
from the general public and the Assistant Director of Town 
Planning , Aurangabad Branch , Aurangabad was authorized 
as the Officer ( hereinafter referred to as " the said Officer " ) to 
hear the suggestions and / or objections and submit his report 
to the Member Secretary ; 


And whereas , the said officer i.e. Assistant Director of 
Town Planning , Aurangabad Branch , Aurangabad has 
completed all the legal formalities as mentioned in notice 
published U / s 20 ( 3 ) and submitted his report to the Member 
Secretary ; 


And whereas , ' proposal scrutiny committee ' meeting 
held on Dt.05.09.2022 and it is decided to publish notification 
u / s 20 ( 4 ) by member secretary after depositing the amount of 
advertising bill of sec . 20 ( 3 ) notification & premium amount 
from the land owner in the Govt . , treasury . As per the remarks 
of Assistant Director of Town Planning , Aurangabad Branch , 
Aurangabad vide his letter No. 1591 Dt . 13.09.2022 the land 
owner has deposited the said amount in the Govt , treasury ; 


Now , therefore , in exercise of powers delegated by Govt . , 
vide notification Dt . 11.06.2015 ; under sub - section ( 4 ) of 
section 20 of the Act , Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad hereby sanctions the said 
modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated , 24th July 2012 , as follows ; In the said 
Sanctioned Regional Plan , the following new entry shall be 
added after the last entry of the Schedule of Modifications.: 


ENTRY 


In the Sanctioned Revised Regional Plan of 
Aurangabad , the allocation of land bearing Dhule - Solapur 
National Highway No.211 Gut No.21 to 24,26,27,29,30 Area 
13.22 Ha . of Mauza Sahajapur Tq . Aurangabad Dist . 


1 .. It shall be binding to develop the said area as per the 
guidelines mentioned in Government Resolution dt.4.1.2016 
and Annexure with it . 


2. Applicant / Developer shall make necessary self 
contained arrangements to provide Water supply , Waste 
water treatment , Solid waste disposal / Management while 
developing the said area & after development of land at his 

own cost . 


3. It shall be necessary to develop the concept like 
Rainwater Harvesting and Water Recyling while developing 
the said area . 


4. While developing the said area , in addition to 10 % 
statutory open Space , 10 % area for Amenity space shall be 
provided as per the prevailing Development Control 
Regulations applicable for the Regional Plan , Aurangabad . 


5. It shall be binding to Applicant / Developer to plant 
250 trees per Hect , while developing the land and Plot holder 
of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be 
verified at the time of final sanction to development . 


6. It shall be necessary to develop said area with existing 
tar road , public amenity for ex . nursery school , daily needs 
shops , health centers , water supply etc. 


7. It shall be necessary to develop said area with 
compound wall along hill boundary and other security 


measures . 


8. The premium amount shall be deposited for total 
area , whereas , the building permission shall be granted by 
considering the site condition . 


9. Building permission is allowable for the area excluding 
the area having more than 1 : 5 gradient . 


10. If the said area is proposed to be developed by way 
of plotted layout , then sale of plots under such layout shall 
be monitored by the Aurangabad Metropolitan Region 
Development Authority , in relation to development of basic 
amenities as per the Stages given below . 


औरंगाबाद विभाग 


A After sanction final 
layout 


B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 


After approximate 
40 % development 

of basicinfrastructure . 


C | After approximate 60 % 
development of basic 
infrastructure 


E 


DAfter approximate 80 % 
development of basic 
infrastructure 


After approximate 100 % 
development of basic 
infrastructure 


Sale of 25 % of the total 
plots / flats shall be 
permissible . 

Sale of 50 % of the total 
plots / flats shall be 
permissible 

Sale of 75 % of the total 
plots / flats shall be 
permissible . 

Sale of 90 % of the total 
plots / flats shall be 
permissible . 

Sale of 100 % of the total 
plots / flats shall be 
permissible . 


11 ) If Group Housing Scheme is proposed in the layout , 
then the stages of development of civic amenities and 
permissible sale of tenements shall be as mentioned in the 
table here in above and Occupation Certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the AMRDA , 
Aurangabad are fully developed . In case of non - compliance , 
Layout Approval and Non Agricultural Permission shall be 
liable to be cancelled . In case of non - compliance ; layout 
Approval and Non - Agricultural permission shall be liable to 
be cancelled ; 


The Part plan showing the above said Sanctioned . 
Modification shall be kept open for information of the general 
public during office hours on all working days at the following 
offices 


The Collector , Aurangabad . 

The Assistant Director of Town Planning , Aurangabad 
Branch , Aurangabad . 


This Notification shall also be available on website 
www.dtp.maharashtra.gov.in . 


( S.L.Kamthane ) 
Member Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director , Town Planning , Aurangabad 
Division Aurangabad 


२३२१ 


८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 

कलम ११ 

१. भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 

२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . / २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर -१४ दिनांक १७.०८.२०२२ . 

ज्याअर्थी भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक -११ / २०१४ / 
.७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना 
असा केला आहे ) व्दारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहु कायदयाच्या कलम 
३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची I मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ” ) अनुसुची II मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहु भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची III मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची IV मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची V मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . ( प्रशासकाची 
नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची V मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे . ) 


- 

त्याअर्थी , आता सदरहु कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहु भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


२३२२ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची IV 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा - 

- 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी व्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहु भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनवर्सन 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल ) चे 
नियम १० मधील पोटनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे 
कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहु 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) , अन्वये उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अनुसुची I 

भूमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे टाकळी ता . खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद 
अंदाजे क्षेत्र ( हे . आर ) 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

५ हे . ७२ आर 
५ हे . ७२ आर 

एकुण 
संपादनाचे प्रयोजन : - मौजे टाकळी पाझर तलाव क्र .०५ ता खुलताबाद 
जि . औरंगाबाद . 


अ.क्र . 


१ . 


२२ ९ , २३० , २३१ व २३२ 


अनुसुची II 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाव्दारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे 


प्रकल्पाचे नाव : - मौजे टाकळी पाझर तलाव क्र . ०५ ता . खुलताबाद 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - मौजे टाकळी पाझर तलाव क्र .०५ 
ता . खुलताबाद जि . औरंगाबाद . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाव्दारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसुची III 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे विस्थापनाची 

आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 


( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण I व III मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


( २ ) 

( ३ ) 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसुची V 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली 

आहे . त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 

प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 

निरंक . 


टिप : उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 

दिनांक : 

ठिकाण : औरंगाबाद . 


/ 


/ २०२२ 


( गुलाब पवार ) 

( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उपजिल्हाधिकारी 

अव्वल कारकून 

भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ २३२३ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या 
मालकांने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 


९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसूचना 

कलम ११ 

१. भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 

२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . / २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर - १४ दिनांक १७.०८.२०२२ . 

ज्याअर्थी भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक -११ / २०१४ / 
.७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना 
असा केला आहे ) व्दारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहु कायदयाच्या कलम 
३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची I मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ” ) अनुसुची II मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम - ११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहु भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची III मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची IV मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची V मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . ( प्रशासकाची 
नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची V मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे . ) 


त्याअर्थी , आता सदरहु कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहु भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी व्दारे भरपाई देण्यात येणार 
नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहु भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन 
पुनवर्सन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल ) चे 
नियम १० मधील पोटनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे 
कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी 
सदरहु कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) , अन्वये उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अनुसुची । 

भूमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे मावसाळा ता . खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र ( हे . आर ) 

०२ हे . ६५ आर 

एकुण 

०२ हे . ६५ आर 

संपादनाचे प्रयोजन : - मौजे मावसाळा पाझर तलाव क्र .०५ ता . खुलताबाद 
जि . औरंगाबाद . 


अ.क्र . 


१ . 


२ . 


२६ 


अनुसुची II 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाव्दारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे 


प्रकल्पाचे नाव : - मौजे मावसाळा पाझर तलाव क्र . ०५ ता . खुलताबाद 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - मौजे मावसाळा पाझर तलाव क्र . ०५ 
ता . खुलताबाद जि . औरंगाबाद . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाव्दारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसुची III 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची IV 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा - 

( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण I व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२३२४ 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


( १ ) 


( २ ) 

( ३ ) 


अनुसुची v 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली 
आहे . त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 

प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 
निरंक . 


टिप : उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 

दिनांक : 

ठिकाण : औरंगाबाद . 


/ 


/ २०२२ 


( गुलाब पवार ) 

( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद . 

अव्वल कारकून 


१० 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ७२ / २००६ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र १३ सौताडा ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

५०२ पै . 

०.४३ 

५०२ पै . 

५०२ पै . 


अ.क्र . 


१ 


२ . 


३ . 


४ . 

५ . 

६ . 


५०३ पै . 

५०३ पै . 

५०४ पै . 


अ.क्र . 


एकुण 


०.०४ 


०.०३ 

०.१५ 

०.० ९ 

०.२१ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र १३. सौताडा ता . पाटोदा 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र १३ सौताडा ता . पाटोदा 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


लागु नाही . 


०.९ ५ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - सौताडा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


२३२५ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 

ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२३२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 


११ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३५ / २००७ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 

विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव 


अ.क्र . 
१ 


J 


अ.क्र . 


1 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गाव.तलाव.क्र .१ वाघाचा वाडा ( पौंडा ) ता.पाटोदा . 

जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं . 

८७ पै . 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

पाटोदा . 

प्रकल्पाचे नांव : -गाव तलाव.क्र .१ वाघाचा वाडा ( पौंडा ) ता . 
प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव.क्र .१ वाघाचा वाडा ( पौंडा ) ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


· 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

२.३२ 


२.३२ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - वाघाचा वाडा ( पौंडा ) ता.पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र 
शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी 
लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

ठिकाण : बीड दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
२३२७ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १३ चिंचोली ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

२.२६ 

२.२६ 


१२ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ७७ / २००७ 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१४३ 

एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१३ चिंचोली ता . पाटोदा . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . १३ चिंचोली ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - चिंचोली ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२३२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र ४ मिसाळवाडी ता . पाटोदा . जिल्हा : 

बीड 


१३ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यू / एसआर / ७७ / ०५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ . 


स.नं. / ग.नं . 


अ.क्र . 


१७१ पै.अ १ 

१६२ पैकी 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -पाझर तलाव क्र ४ मिसाळवाडी ता . पाटोदा . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र ४ मिसाळवाडी ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.८२ 

०.७६ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मिसाळवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.५८ 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


१४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 


अधिसूचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३२/२००६ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र ४ उंबरविहीरा ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०६ 

०६ ९ 

० ९ 

०.१४ 

०.१० 

०.१० 

०.१४ 

०.५८ 

०.१७ 


१ 

२ . 

३ . 

४ . 


६ . 

७ 

८ 


१० 

११ 

१२ 

१३ 


स.नं. / ग.नं . 

४२० पै . 

४२१ पै . 

४२१ पै . 

४२२ पै . 

४२३ पै . 

४२४ पै . 

४२५ पै . 

४२६ पै . 

४२७ पै . 


४२८ पै . 

४३५ पै . 

४३६ पै . 

३०० पै . 

एकुण 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -गाव तलाव क्र ४ उंबरविहीरा ता . पाटोदा 
प्रकल्पाचे विवरणः गाव तलाव क्र ४ उंबरविहीरा ता . पाटोदा 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
परिशिष्ट ३ 


.०२ 

०.१८ 

०.२२ 

०.०८ 

२.५७ 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


२३२ ९ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - उंबरविहीरा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड . 


२३३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०१ लिंबा ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
४७ पै 

१ 

०.४२ 

४७ पै 

१.३५ 

४७ पै 

०.१३ 

२१७ पै 

०.६० 

२.५० 


१५ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १२ / २००४.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०१ लिंबा ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र .०१ लिंबा ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०१ लिंबा ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

" 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


नमुद 


करावेः 


- 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ( गंडाळदरा ) ता . शिरुर 
का . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

9 


१६ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ५३ / २००६ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


स.नं. / ग.नं. 

८२ पै 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ( गंडाळदरा ) ता . शिरुर 
का . जिल्हा : - बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


२३३१ 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .०३ पिंपळनेर ( गंडाळदरा ) ता . शिरुर 
का . जिल्हा : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.६४ 

१.६४ 


स.नं. / ग.नं. 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ( गंडाळदरा ) ता . शिरुर 
का . जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२३३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


१७ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना 
क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / २ ९ / २००७ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 
नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०२ घोगसपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

१ 


३ 


४ 


स.नं. / ग.नं. 

३०१ पै 

३०० पै 

१४० पै 


१५२ पै 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१५ 

०.४२ 

०.७० ( सरकारी गयराण ) 

पो . ख 

०.२५ 


१.५२ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ घोगसपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०२ घोगसपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ घोगसपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


१८ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


- 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १६७ / २००५ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


J 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


" 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०१ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१ 

८८ 

०.४४ 

२ 


५४ 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -गाव तलाव क्र .०१ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ०१ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड . 


स.नं. / ग.नं. 


२३३३ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०१ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


०.०४.५० 

०.४८.५० 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू 
लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


नमुद 


करावे : 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२३३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०२ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१ 

२०७ पै 

१.६१ 


१ ९ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ६१ / २००६ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


J 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


२ 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०२ खोपटी ता . शिरुर का . 
बीड 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 


१.६१ 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


जिल्हा : 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


- 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
२३३५ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


२० 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 

शासन 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ५४ / २००६. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


. 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : -गाव तलाव क्र . ० ९ आनंदगांव ( चिकणी ) ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 


१ 

२ 


४ 

५ 

६ 


स.नं. / ग.नं. 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३७ 

१३८ 

१३२ 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१८ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ० ९ आनंदगांव ( चिकणी ) ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : गाव तलाव क्र . ० ९ आनंदगांव ( चिकणी ) ता . शिरुर 
का . जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


०.५७ 

०.३२ 

०.२८ 

०.६१ 

०.०६ 


२.०२ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : -गाव तलाव क्र . ० ९ आनंदगांव ( चिकणी ) ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२३३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


२१ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / २३ / २००७ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( आर ) 

३ पैकी 

०.८४ 

१.१३ 

०.१८ 

२.१५ 


१ 

२ 


५३ पैकी 

५४ पैकी 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ४ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ खोपटी ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ २३३७ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ तितरवणी / मातोरी ता . शिरुर का . 

जिल्हा : - बीड 


२२ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १४ / २००८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


४ 

५ 


स.नं. / ग.नं. 

११ ९९ पै 

३०२ पै 

३१७ पै 

३१७ पै 

३२० पै 


1 


एकुण 


क्षेत्र ( आर ) 

१.३० 

०.११ 

०.११ 

०.१५ 

०.६६ 

२.३३ 


परिशिष्ट २ 

गाव तलाव क्र . ४ तितरवणी / मातोरी ता . शिरुर का . 


प्रकल्पाचे नांव 
जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . ४ तितरवणी / मातोरी ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .४ तितरवणी / मातोरी ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२३३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर का . 

जिल्हा : - बीड 


२३ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १२ / २००७ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


५ 

६ 


स.नं. / ग.नं. 

२८ ९ पै 


२८ ९ पै 

२८ ९ पै 

२ ९ २ पै 

२ ९ २ पै 

२ ९ २ पै 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र ( आर ) 

१.१४ 

०.०७ 

०७४ 

०.१४ 

०.१३ 

०.०६ 

२.२८ 


प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र .३ पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .३ पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
२३३ ९ 

असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


२४ 


उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / २१ / २००२ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , बीड तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

J 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ तिंतरवणी ता . शिरुर का . जिल्हा : 

बीड 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


an 


स.नं. / ग.नं. 

६७ पै 

१११ पै 

१११ पै 

१६६ पै 

२०८ पै 

२११ पै 


एकुण 


क्षेत्र ( आर ) 


०.१ ९ 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


१.७१ 


०.०४ 


१.९ ६ 


०.३४ 


४.२६ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ तितरवणी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . २ तितरवणी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ तितरवणी ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


२३४० 


अ.क्र . 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : १ ९ / ० ९ / २०२२ 

ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


२५ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसूचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ६३ / २००६ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०४ औरंगपुर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : -गाव तलाव क्र .०४ औरंगपुर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१६३ पै 

०.६४ 

१६३ पै 

१६४ पै 

१६७ पै 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


एकुण 


०.०४ 


०.१२ 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


०.८३ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०४ औरंगपुर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .०४ औरंगपुर ता . शिरूर का . जिल्हा : 
बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


२३४१ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 

ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२३४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 


अ.क्र 

१ 

१ 


२६ 

उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) बीड , यांजकडून 

उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) बीड यांच्या कडुन आक्षेप मागणीचा 
जाहिरनामा 

क्र.९ ५ / इनाम / ६५७ / या जाहिर प्रगटानाव्दारे सर्व जनता मौजे बीड ता . जि . बीड यांना कळविण्यात येते की श्री . सय्यद कादर अलल 
पि . सय्यद अब्बास अली मयत मुत्तावली इनामदार रा . आमराई बालेपीर बीड ता जि बीड हे दि .३०.० ९ .२००५ रोजी मौजे मजकुरी मयत झाले 
असुन त्यांच्या नावे मौजे बीड गुरुदेवीपुरा हिरालाल चौक पि . टी . आर नं ३-१०-४० क्षेत्र २२३.२६ बांधकाम व सहन खालील प्रमाणे इनाम 
जमीन आहेत . 


सर्वे नं / गट नं 

२ 

वार्ड क्रं ०३ गट- १० 

न.प बीड मालमत्ता क्र जुना 

३-१०-३८ नवा ३-१०-४० 


अनुसुची 
क्षेत्रफळ एकर.गुंठे / हे . आर 


ठिकाण बीड 

दिनांक ०२ / .० ९ .२०२२ 


३ 
२२३.२६ चौ.मी 


आकार 


४ 


भाग १ - पुरवणी 


पुर्ण 


मयताचा हिस्सा 
५ 


त्याचे वारस मुले १ सय्यद बशीर सय्यद कादर अली २. सय्यद खैरुद्दीन कादर अली ३. मेहबुब सय्यद कादर अली ४ सय्यद 
ताहेर अली कादर अली रा . बालेपीर नगर रोड बीड हे दि . ०७.०८.२०१ ९ रोजी या कार्यालयात वारस कार्यवाहीसाठी रुजु झालेले 
आहेत . त्याच्या नावे विरासत मंजुर करणे बाबत . ज्या कोणास काही हितसंबध किंवा आक्षेप असेल त्यांनी हा जाहीरनामा प्रसिध्द झाले पासुन 
दोन महिन्याच्या आत लेखी पुराव्यासह याकार्यालयात उपस्थित रहावे मुदत संपल्या नंतर आलेल्या आक्षेप अर्जाचा विचार केला जाणार नाही 
आणि या कार्यालयास सादर झालेल्या पुराव्या वरुन उपरोक्त अर्जदाराच्या नावे विरासत मंजुर करण्यात येईल याची सर्व जनतेने नोंद 
घ्यावी . 


उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) बीड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २२ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांजकडून 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
महाराष्ट्राचे अधिनियमाचे कलम ३७ ) 


आरक्षण 


क्र . नांवाशमनपा / नरवि / ९९५.- नांदेड शहराची मंजूर सुधारित विकास 
योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस - ३२०० / २०४३ / प्र.क्र . १६४/२००० / नवि 
३० दि . १८/०८/२००४ अन्वये मंजूर केलेली असून सदरील विकास योजना 
२४/०८/२००४ पासून आमलात आली आहे . 


क्र . 


D - १८ 


१ 


आरक्षण 

चे नाव 

गार्डन 


औ भाग १ अ -२२ 


मुळ क्षेत्र 


३.०८ हेक्टर 


नविन बदल 


वापर 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक 


प्राथमिक शाळा 


९ .० m रुंद रस्ता 


वर नमूद केले प्रमाणे बदल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने सर्व साधारण सभा दि . ०४/०३/२०२२ 
रोजी संमत केलेला ठराव क्र . २१२ व दि . ३१/१२/२०२१ रोजी संमत 
केलेला ठराव क्र . १५४ अन्वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका 
हद्दीतील मंजूर सुधारित विकास योजने मध्ये मौ . नांदेड मधील सं.नं. 
१६१ 
मधील आरक्षण क्र . D - १८ गार्डन ( बगिचा ) ( ३.०८ Ha ) ज्याचे समूचित 
प्राधिकरण हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड आहे . 
सदर 
जागेतील आरक्षण क्र . D - 18 चे क्षेत्र कमी करुन सार्वजनिक निमसार्वजनिक 
वापर व प्राथमिक शाळा करिता खालील प्रमाणे बदल करणेचे प्रस्तावित 
करण्यात येते . 


६४ 


क्षेत्र ( अंदाजे ) 


०.११५० हेक्टर 


०.१ ९ ४० हेक्टर 


०.०५६३ हेक्टर 


शेरा 


मनपा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . २१२ 

दिनांक ०४/०३/२०२२ 


मनपा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १५४ 

दिनांक -३१/१२/२०२१ 


करण्याची ( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केलेला ) शिफारस करण्यात 
आली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनामध्ये उक्त फेरबदल 
दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महानगरपालिकेच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या वेळेत आणि कामकाजाच्या दिवशी ठेवण्यात आलेला आहे . 
उक्त फेरबदलाबाबत ज्या व्यक्तींना हरकती / सुचना / आक्षेप दाखल 
करावयाची असेल त्यांनी उक्त फेरबदला बाबत ची नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड यांचे कडे लेखी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर / ऑक्टोबर २ ९ -५ , २०२२ : आश्विन , ७-१३ , शके १ ९ ४४ 
स्वरुपात सादर कराव्यात . विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती / सुचना / 
आक्षेप यांचा योग्य तो विचार होऊन उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल . 

स्थळ : - नांदेड 
दिनांक : 


BY THE COMMISSIONER , NANDED WAGHALA CITY MUNICIPAL CORPORATION , NANDED 
{ Maharashtra Regional and Town planning Act , 1966 ( Maharashtra Act XXXVII at 1966 ) Section 37 } 

क्र . नांवाशमनपा / नरवि / ९९ ५ - : - The Revised Development plan of Nanded have been finally sanctioned by Government of 
Maharashtra under urban Development Department order No. TP - 3200 / 2043 / CR - 164 / 2000 / UD - 30 , dated 18 August 2004 and the 
same has come into force with effect from 24th August 2004 . 


Reservation Name of 

Reservation 


No. 


Nanded Waghala City Municipal Corporation in it's General Body Resolution No. 212 dated 04/03/2022 and Genral Body 
Resolution No. 154 dated 31/12/2021 have resolved to effect modification to sanctioned Revised Development plan of stipulated 
under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 that in Sanctioned Development paln Reservation No. 
D - 18 Garden at S. No. 161 of Mauja Nanded and approprite authority for the same reservations is Nanded Waghala Municipal 
Corporation , Nanded . Out of the same Reservation No. D - 18 is reduced and added to Reservation as mentioned below in details . 

Area ( Approx ) 


D - 18 


Garden 


Original 
Area 


Place -Nanded 

Date : 


3.08 Haú 


Modified 
Reservation 


Public Semi Public 
Zone 


Primary School 


9.0m Wide Road 


0.1150Ha 


0.1940 Ha 


६५ 


आयुक्त , 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड . 


0.0563 Ha . 


Remark 


General Body Resolution No. 212 
dated 04/03/2022 


General Body Resolution No. 154 
dated 31/12/2021 


A Copy of aforesaid plan showing modification to sanctioned Revised Development plan of Nanded is kept open in the 
office time of Nanded -Waghala City Municipal Corporation for inspection of the public during office hourse on all working 
days . 


Any person desirous of making of any Suggestions or Objection to the aforesaid modification to the sanctioned revised 
Development plan of Nanded may submit in writing to the Commissioner , Nanded -Waghala City Municipal Corporation within 
a period of one month from the publication of this notice in Maharashtra Government Gazette . 

Any Suggestion / objection so received would be given due consideration while submitting the said proposal modification 
for final sanction . 


Commissioner , 

Nanded Waghala Municipal Corporation , Nanded . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


